आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य शिर्षांतर्गत 
निधी वितरण (लेखाश्ीर्ष २२०२ १९०१, 
२२०२ १९४८ व २२०२ एच ९७३-वेतन) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/का-६. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :१८ मे, २०२३. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग शासन,परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अ्थ-३. दि.१२.०४.२०२३. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाची नस्ती क्र.अनुवि-४९२३/ प्र.क्र.५१/ अर्थसंकल्प. 


प्रस्तावना :- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ च्या 
शासन निर्णयातील तरतुदी नुसार अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरीता उर्वरीत निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन 
दिलेला आहे. यास्तव, शालेय शिक्षण विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या 
योजनांतर्गत ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता एप्रिळ ते जुन २०२३ या पहिल्या 
तिमाहीसाठी २० टक्के निधी झालेय शिक्षण विभागास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत सन २०२३-२४ अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२०२- 
सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत वित्त विभागाने वितरणाकरीता उपलब्ध करून 
दिल्याप्रमाणे वेतनासाठी वार्षिक अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या २० टक्के मर्यादेतील उर्वरीत एकूण 
रू.१०४२.२९५ लाख (रुपये दहा कोटी बेचाळीस लाख एकोणतीस हजार पाचशे फक्त) इतका निधी 
प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना वितरीत 
करण्यास खालीलप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु. लाखात) 
अ. योजनेचे नाव उद्दिष्ट । अर्थसंकल्पि | यापुर्वी सदर शासन 
क्र त तरतूद वितरीत निर्णयाद्वारे 
सन २०२३- | करण्यात वितरीत 
२४ आलेला | करण्यात येत 
निधी ।असलेलीउर्वरीत 
१०% तरतूद 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


डि २ ३ 1 ae 

णं सर्वसाधारण माध्यमिक sory ३६ ७५००.०० ७५०.०० ७५०.०० 
सहायक अनुदान (लेखाशिर्ष | सहाय्यक (१०%) (१०%) 
२२०२१९०१) अनुदाने 

२ | अशासकीय कनिष्ठ | (वेतन) ४२२.९५ ४२.२९५ ४२.२९५ 
महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (१०%) (१०%) 
(लेखाशिर्ष २२०२ १९४८) 

3 । सैनिक शाळेमधील आदिवासी २५००.०० २५०.०० २५०.०० 
विद्यार्थ्यांचा तुकडीला सहाय्य (१० %) (१०%) 
(लेखाशिर्ष २२०२ एच ९७३) 

एकुण १०४२२.९५ | १०४२.२९५ १०४२.२९५ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत 
निधी खर्च करतांना संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय 
नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिकेमधीळ तरतुदी व सर्व अटींचे पालन करण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत व प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१५१६४१३९३०२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
BHAWARI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2df 
D EVA R A M a8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seriaINumber=F617DED8E7182679ED107E6351 
1160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEA5 
B H AWA R | A, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.05.18 16:06:14 +05'30' 
(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


५. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. वित्त विभाग ( अर्थोपाय /अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


